मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
महाराष्ट्र प्रदे, नाशिक व उपविभागीय 
अभियंता, दक्षता पथक, नाशिक यांच्या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०३१८/प्र.क्र. १५४/२०१८ / मोप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ मार्च, २०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.मुदतवाढ-०३१७/ (१७९/२०१७) /मोप्र-१, 
दि. २४ जानेवारी, २०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांचे पत्र 
क्र. उमप्र/आस्था-२/१२७६/२०१८, दि. ०७/०३/२०१८. 
३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक यांचे पत्र 
क्र. उमप्र/आस्था-२/१३८९/२०१८, दि. १३/०३/२०१८. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक व उपविभागीय अभियंता, 


दक्षता पथक, नाशिक या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र 'अ'मध्ये 


दर्डाविण्यात आलेल्या १८ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता 


मुदतवाढ देण्यांत येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (८०) सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०४) योजनेत्तर - वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 


अंशदान (०४) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ 


आय २०४)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०५/०३/२०१८ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. १५४/२०१८ / मोप्र-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२७१५२८५०३९२७ असा आहे. हा BST 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: c=lI rashi 


Vijendra r 
? ra b h a ka r terran 104e2d 242: 7480021 
Palwankar 


tra, 
\d48f37ca4a3b06b 


5ca88aa7bfb907686a9a62b37F: 


(वि.प्र.पालवणकर) 
विवरणपत्र-“अ” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 


३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 


४) मुख्य अभियंता,जळसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक. 


५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 


६) कार्यासन अधिकारी (अर्थ-१), जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७) कक्ष अधिकारी (आ.प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) मोप्र-१ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०३१८/प्र.क्र. १५४/२०१८ / मोप्र-१ 


विवरणपत्र a 


शासन निर्णय, क्र.मुदत-०३१८/प्र.क्र. १५४/२०१८/मो.प्र.१ 
दिनांक : २७मार्च, २०१८ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापना एकूण १८ पदे 
मुदतवाढ कालावधी दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 


अ. क्र. कार्यालयाचे नांव विभाग / पदनाम पदांची संख्या 
उप विभाग 

Ya | , २. ३. ४. 
ओ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मुख्य अभियंता 
उत्तर महाराष्ट्र प्रदेशा, नाशिक 


सहायक मुख्य अभियंता २ 
(कार्यकारी अभियंता) 
उप अभियंता ३ 
कनिष्ठ अभियंता २ 
प्रथम लिपिक i a 
a oe 

२ 


कनिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 
एकूण (अ) १२ 


बो उप विभागीय अभियंता, दक्षता उप वि.अभियंता शिया 
पथक, नाशिक 


शाखा अभियंता 
कनिष्ठ लिपिक/टंकलेखक 
का.नि./मोजणीदार 
वाहनचालक 
शिपाई 
एकूण (ब) 


का | क्र जक. -O} -O| कवे 


एकूण (31 + 3) (१२५-६) १८ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
IN, o=Ge ॥ Of Maharashtra, 


es 
Vijendra Eege क मा की ह 
ost 032, st 


Prabhakar ssn: 
Palwankar पण ०) 
(वि.प्रपाळवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


